उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई व 
विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा 
संचालनालय, मुंबई या कार्यालयांना कोकण भवन 
येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये वाटप केलेल्या 
जागेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५७९/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.9९/२०२०/२२, दिनांक ७ जानेवारी, २०२१. 
शासन निर्णय :- 


उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई यांना कोंकण भवन इमारतीतील तिसरा मजला (मुख्य), कक्ष 
क्र. ३१५ ची १२७६ चौ.फूट व तळमजला (मुख्य), कक्ष क्र.जी-१६ मधील Yoo चौ.फूट अज्ञी एकूण १६७६ चौ.फूट जागा 
व विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचाळनालय, मुंबई यांना कोंकण भवन इमारतीतील तळमजला (मुख्य), 
कक्ष क्र.जी-१६ मधील उर्वरीत १२०० चौ.फूट जागा वाटपाचा संदर्भाधीन दिनांक ७.१.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१८१५३५०३८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

BHAGURE ate य 


2.5.4.20=0990ae5e49835c85a735703503a82e3cd3cddeO 


D ) EV | D ) A S 19c8ce2fdb9c7765ef1b7c39f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=2D19FEFD3001 1466572B4E69158C3099A 


DDED4CBB59D6833F72ED93F73A564DC, cn=BHAGURE 
SANDUJI Devas ANU 


Date: 2023.08.18 15:37:03 +05'30" 


(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 
८. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.७९/२०२०/२२ 


१४. 
१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 
२०. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सामान्य प्रशासन (इमारत कक्ष), कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, 

नवी मुंबई-४०० ६१४. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण विभाग, कोकण भवन, खोली क्र. ५०६, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई- 
४०० ६१४. 

विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, तिसरा मजला (मुख्य), खोली क्र.३१५, कोकण भवन, 
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

सह/उप सचिव, मराठी भाषा विभाग, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


